पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
सन २०१७-१८ मध्ये आंबिया बहाराकरिता राज्य 
हिस्साची रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/१०-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ जानेवारी २०२० 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१७/प्र.क्र.१६९/१३- अ, 
दि.१९.१०.२०१८ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/अ.मा/९४७/२०२०, 
दि.०९.१.२०२० 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान Sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवमान 
आधरित फळपिक विमा योजना सन २०१७-१८ राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१७-१८ मध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, 
केळी, आंबा, काजू, चिकू व लिंबू या ९ पिकांसाठी जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन 
राबविण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना सन 
२०१७-१८ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. योजनेत सन २०१७-१८ आंबिया बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार 
राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी कृषी आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साच्या CEPA 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१७-१८ (आंबिया बहार) अंतर्गत 
कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणीचा विचार करता त्यानुसार बजाज अलाएन्झ जनरल 
इन्शुरन्स कंपनीस रक्‍कम रु. २,६६,३२१/ इतकी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


विमा कंपनीस अतापर्यंत अदा केलेली एकुण रक्‍कम विमा कंपनीस अदा करावयाचे उर्वरीत राज्य हिस्सा 


पिमा कंपनीचे नाव वितरीत राज्य हिस्सा रक्‍कम (रु) अनुदान रक्‍कम (रु) 


बजाज अलाएन्झ जनरल २ २ 
इन्शुरन्स कंपनी ३०,१९,७४,१२७ २,६६५,३२१ 


एकुण ३०,१९,७४,१२७ 288,329 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/१०-अ, 


२. 


षु 


प्रति, 


प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा 
(००)(०७ हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 
(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार खर्च 
करण्यात यावा. 

प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र. ९/२०२०/व्यय-१ , दि.१६.०१.२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


- श्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१५५४१७६८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally ith Shinde 


signed by Neeta Eknat 
N e e t a F k Nn a t h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture 
hr 


and ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d5 


3682c53a425e54d187a7c1, 


’ serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be57 
h | Nn e 548776492ba36e77ea1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde 


Date: 2020.01.28 15:56:02 +05'30" 


(निता Bre) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


